मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे विशोष अनुमती याचिका 
क्र.३५४३/२०२० दिलेल्या आदेशानुसार 
राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय पर्यवेक्षण समिती 
स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-३६२०/प्र.क्र.१०४/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : ०८.०१.२०२१. 


वाचा :- 


nel 


१. मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष अनुमती याचिका क्र.३५४३/२० मधील आदेडा , 
दि.०२.१२.२०२० 


प्रस्तावना :- 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्र.३५४३/२०२० मध्ये सर्व पोलीस 
ठाण्यामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत तसेच राज्य व जिल्हास्तरावर पर्यवेक्षण समिती 
(Oversight Committee) स्थापन करण्याचे आदेश दिलेले आहेत ,यानुषंगाने पोळीस ठाण्यामधील 
सीसीटीव्ही कॅमे-याबाबत राज्य व जिल्हास्तरावर पर्यवेक्षण समिती((0659 Committee) स्थापन 
करणेची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


मा.सर्वोच्व न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यस्तरावरील पर्यवेक्षण समिती (State Oversight 
Committee ) समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.सदर रचना खालीलप्रमाणे राहील 


१.अपर मुख्य सचिव,गृह विभाग,महाराष्ट्र राज्य - अध्यक्ष 
२.अपर मुख्य सचिव,वित्त विभाग ,महाराष्ट्र राज्य - सदस्य 
३.पोलीस महासंचालक ,महाराष्ट्र राज्य - सदस्य 
४.सदस्य सचिव ,राज्य महिला आयोग ,महाराष्ट्र राज्य - सदस्य 


२. राज्यस्तरावरील पर्यवेक्षण समिती ( State Oversight 0011॥॥७&)ची कर्तव्य व जबाबदारी 
खालीलप्रमाणे असेल - 


१. सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि त्याबाबतचे साहित्य खरेदी ,साहित्याचे वाटप व स्थापना. 

२. सीसीटीव्ही कॅमेरे व त्याअनुषंगाने आव्यक अर्थसंकल्पीय तरतुद करणे. 

३. सीसीटीव्ही कॅमे-यांच्या देखभाळीबाबत वेळोवेळी आढावा घेणे. 

४. जिल्हास्तरावरील पर्यवेक्षण समितीद्वारे प्राप्त प्रस्ताव/ विंनती यांची छाननी करणे तसेच 
याबाबत निर्णय घेणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-३६२०/प्र.क्र.१०४/पोळल-३ 


५. जिल्हास्तरावरील पर्यवेक्षण समितीमार्फत मासिक अहवाल प्राप्त करुन घेणे तसेच 
नादुरुस्त उपकरणांबाबत तात्काळ सुचना करणे. 


३. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हास्तरावरील पर्यवेक्षण समिती (District 
Oversight Committee )समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.सदर रचना 


खालीलप्रमाणे राहील - 
१. संबधित विभागाचे विभागीय आयुक्त. - अध्यक्ष 
२. जिल्हाधिकारी. - सदस्य 
३. ठाहरी क्षेत्रात महापौर तसेच ग्रामीण क्षेत्रात सभापती जिल्हा परिषद - सदस्य 
४. पोलीस अधिक्षक - सदस्य 


पोळीस महासंचालकांनी उपरोक्तप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र समिती गठित 
करणेबाबतचे आदेशा निर्गमित करावेत.तसेच प्रत्येक पोलीस ठाण्यामधील सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरळीत 
सुरु राहतील याची जबाबदारी पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिका-याची असेल.याबाबत पोलीस 
महासंचालक यांनी सविस्तर सुचना निर्गमित कराव्यात. 


४. राज्यस्तरावरील पर्यवेक्षण समितीप्रमाणेच जिल्हास्तरावरील पर्यवेक्षण समिती ( District 
Oversight Committee) ची जबाबदारी खालीलप्रमाणे असेल - 


१. सीसीटीव्ही कॅमेरे व त्यासोबतची उपकरणे यांच्या देखभालीबाबत वेळोवेळी पहाणी करणे. 

२. पोलीस ठाण्याचा प्रभारी अधिकारी यांना सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरळीत कार्यरत ठेवण्याबाबत व 
देखभालीबाबत सुचना देणे. 

३. सीसीटीव्ही कॅमेरे व त्यासोबतच्या उपकरणे सुरु असल्याबाबत राज्यस्तरीय पर्यवेक्षण 
समितीला मासिक अहवाल सादर करणे. 

४. मानवी हक्कांचे उल्लघंन झालेल्या तथापि नोंद न झालेल्या प्रकरणाबाबत सीसीटीव्ही 
फुटेजची तपासणी करणे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११११६०३४८४३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या तात देशानुसारवनावाने. eee 
| Nn e S h A p paj | ny. c=IN, e-Goverrinent oh Maharachirs ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a49495d0d4b3 1 e36ff1d612a85453ca984b74e 


S a ५ t e 28fd6f99cdf66e3e499969e942, cn=Dinesh Appaji Saste 
Date: 2021.01.11 16:07:17 +05'30' 


(दिनेश आ. सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-३६२०/प्र.क्र.१०४/पोल-३ 


२. मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 

३. मा.राज्यमंत्री,गृह (Bey यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा.राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा.मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०.सदस्य सचिव ,राज्य महिला आयोग ,महाराष्ट्र राज्य. 

११.सर्व विभागीय आयुक्‍त /जिल्हाधिकारी. 

१२.सर्व पोलीस आयुक्‍त / पोलीस महानिरीक्षक/ जिल्हा पोलीस अधीक्षक,महाराष्ट्र राज्य 
१३. निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


